राज्यस्तरीय रेशीम समन्वय समिती 
(SLSCC) व प्रकल्प संनियंत्रण समिती 
(PMC) गठीत करणेबाबत 

शुध्दीपत्रक.. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- सपववि-४००२४/२/२०२३-०६5<5$8३00॥-1ए॥१६-७॥7 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : - २२ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा :- 
शासन परिपत्रक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.एनपीएस-१२२२/ प्र.क्र.२४ / 
रेशीम कक्ष, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

वाचा येथील शासन परिपत्रक दि.२२ नोव्हेंबर ,२०२२ येथील परिच्छेद “अ” नुसार 
राज्यस्तरीय रेशीम समन्वय समिती (SLSCC) गठीत केली आहे. 

सदर समितीमध्ये सह सचिव / उप सचिव (रेशीम) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना “सदस्य” व उप सचिव (तांत्रिक) प्रादेशिक कार्यालय, केंद्रीय रेशीम मंडळ, 
हेद्राबाद यांना “सदस्य सचिव” असे नामनिर्देशित केले आहे.” 

दि.२२ नोव्हेंबर, २०२२ रोजीच्या परिपत्रकामध्ये अंशात: खालीलप्रमाणे दुरूस्ती करण्यात 
येत आहे :- 

“परिच्छेद “अ” मध्ये राज्यस्तरीय रेशीम समन्वय समिती (SLSCC) मध्ये सह सचिव / उप 
सचिव (रेशीम) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “सदस्य सचिव” व उप 
सचिव (तांत्रिक) प्रादेशिक कार्यालय, केंद्रीय रेशीम मंडळ, हैद्राबाद यांना “सदस्य” असे नियुक्‍त 
करण्यात येत आहे.” 

२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०८२२१२२३५०५७०२ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=448f5 1 0bcadc7abd929408343ee74834ba4d3c8a 
dd456b66852582b6097ed093, postalCode=400032, 


JAGTAP srr Cs sets macnn 
(अलका वि. जगताप) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः wrafa-yoo2’s/2/023-DESKSERICULTURE-CMTD 


मा.मंत्री (Gere) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), नागपूर. 
संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
उप सचिव (रेशीम), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सदस्य-सचिव, केंद्रीय रेशीम मंडळ, बंगळूरु. 
संचालक, केंद्रीय रेशीम तांत्रिक संशोधन संस्था (CSTRI), बंगळूरु. 
संचालक, केंद्रीय रेशीम संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (2551), श्रीरामपूरा, म्हेसूर (कर्नाटक). 
संचालक, मूलभूत टसर रेशीम कीट बीज संगठण (81550), केंद्रीय रेशीम मंडळ, 
बिलासपूर (छत्तीसगड). 
संचालक, केंद्रीय टसर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (७151), रांची (झारखंड). 
नोडल अधिकारी, महाराष्ट्र, केंद्रीय रेशीम मंडळ, बंगळूरू 
शास््रज्ञ-डी, 5150, केंद्रीय रेशीम मंडळ, बंगळूरू. 
शास्त्रज्ञ-डी, STSC, केंद्रीय रेशीम मंडळ, धारवाड (कर्नाटक). 
शास्त्रज्ञ-डी, रिजनळ टसर रिसर्च स्टेशन (३135) केंद्रीय रेशीम मंडळ, भंडारा. 
शास्त्रज्ञ-डी, सिल्क समग्र योजना विभाग, केंद्रीय रेशीम मंडळ, बंगळूरु. 
उप सचिव (तांत्रिक) प्रादेशिक कार्यालय, केंद्रीय रेशीम मंडळ, हैद्राबाद. 
उप संचालक,रेशीम संचालनालय, नागपूर. 
उप संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद. 
लेखाधिकारी, रेशीम संचालनालय, नागपूर. 
सहायक संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर. 
सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, पुणे/अमरावती/नागपूर. 
सर्व जिल्हा रेशीम कार्यालये. 
मे. दिशा सिल्क, जालना. 
मे. भंडारा सिल्क उद्योग, भंडारा. 
श्री. सुनील गावडे, मु.पो. मानिकवाडा ता.नेर जि. यवतमाळ. 
श्री. निखिल चौधरी, मु.पो.साखरवाडी ता. फळटण जि.सातारा. 
श्री. मंगेश जगन्नाथ कडवकर, मु.पो.तेरखेडा ता.वाशी जि.उस्मानाबाद. 
श्री. विलास मारुती मेश्राम, मु.पो.सुर्याडोंगरी ता.आरमोरी जि.गडचिरोली. 
डॉ.ए.डी.जाधव, माजी समन्वयक, सेंटर फॉर एक्सलन्स अन्ड STATI सेंटर इन 
सेरीकल्वर, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 
निवड नस्ती (रेशीम कक्ष). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


